सैन्यातील अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व 
जवानांना आर्थिक मदत देण्याबाबत- अपंगत्व प्राप्त 
सुभेदार निंबाळकर नाथसाहेब सदाशिव, जि. पुणे 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२३/प्र.क्र.२२/का-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २१/०२/२०२३. 
वाचा 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक मासैम २०१९/प्र.क्र. ६८/२०१९/२८, 
दिनांक ०२/०८/२०१९ 
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६०१९/प्रस्ताव/सैकवि-१६/३१२, 
दि. ०८/०२/२०२३. 
प्रस्तावना :- 
संदर्भाधिन दिनांक ०२/०८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये युध्दात, युध्दजन्य परिस्थितीमध्ये, 
तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / देशाबाहेरील मोहिमेत अपंगत्व आलेल्या सैनिकांना 
दि. १ जानेवारी, २०१९ पासून त्यांच्या अपंगत्वाच्या टक्केवारीनुसार आर्थिक मदत देण्यात येते. 


शासन निर्णय :- 


संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी संदर्भ क्र. २ येथे नमूद दिनांक ०८/०२/२०२३ च्या 
पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार अपंगत्व प्राप्त 
सुभेदार निंबाळकर नाथसाहेब सदाशिव, जि. पुणे यांना आर्थिक मदत देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


नाव व पत्ता रक्‍कम रुपये 
नं. 19 २७४०१४४, सुभेदार २४/०९/२०२० रु. ३४,००,०००/- 
निंबाळकर नाथसाहेब केरन सेक्टर, जिल्हा कुपवार, जम्मू काश्मिर 


सदाशिव, (ऑपरेशन रक्षक) येथे नियंत्रण रेषेवर कार्यरत 
२१६ मिडीयम रेजिमेंट, असताना अपंगत्व. 
C/o ५६ APO 


२. अपंगत्व प्राप्त सुभेदार निंबाळकर नाथसाहेब सदाशिव,यांना देय रु. ३४,००,०००/- (रुपये चौतीस 
लाख फक्‍त) आर्थिक मदतीपैकी ५०% म्हणजे रु.१७,००,०००/-(रुपये सतरा लाख फक्त) शासकीय 
अनुदानातून तर उर्वरित ५० % रक्‍कम म्हणजे रु. १७,००,०००/- (रुपये सतरा लाख फक्त) मा. मुख्यमंत्री 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२३/प्र.क्र.२२/का-२८ 


सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयकृत बँकेत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून 
अदा करण्यात यावी. 

ञः वरील परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रक्‍कमेपोटी होणारा खर्च 
रु. १७,००,०००/-(रुपये सतरा लाख फक्त) हा मागणी क्र. ए-५ प्रधानशीर्ष " २२३५ सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२- सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतने, 
(००)(०४) देशांतर्गत सुक्षासंबंधी मोहिमेत-चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवळलंबितांना 
तसेच अपंगत्व प्राप्त जवानांना आर्थिक मदत ५० - इतर खर्च (२२३५ २६०८) "या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२- 
२३ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, पुणे यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर आर्थिक मदत ECS द्वारे देण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास 
सादर करण्यात यावा. 

५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, दिनांक ०२.०८.२०१९ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२२११५५९३१३००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SUGANDHA DEEPAK 
PAWAR 


(सुगंधा पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

३.महाळेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२ 

४.कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 

५.जिल्हाधिकारी, पुणे 

६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

७.संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 

८.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, पुणे, 

९.सह संचाळक,लेखा व कोषागार,संगणक कक्ष,५वा मजला,नवीन प्रशासनभवन,मुंबई- ३२, 


१०. नं. JC २७४०१४४, सुभेदार निंबाळकर नाथसाहेब सदाशिव,२१६ मिडीयम रेजिमेंट, C/o ५६ APO , 


११.निवड नस्ती (२ प्रती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


